अर्थसंकल्पिय अनुदान सन २०२३-२४ 

“ २२१५ पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा 
परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत 
संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व 
पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, च्या कलम 
१८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने, 
(09)(04) नियमित आस्थापना (अनिवार्य) 

(2294 १८८१) ” मागणी क्रमांक वाय-२ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.९४/पापु-२३ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्कटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख : ११ मे, २०२३ 


वाचा :- 


१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३ 
२. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.९४/पापु-२३, 
दिनांक १८.०४.२०२३ 


प्रस्तावना :- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वर्ग-३ व वर्ग-४ 
अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतनखर्च भागविण्यासाठी मागणी क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र 
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना 
आस्थापना अनुदाने, (०१)(०५) नियमित आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५१८८१)” या लेखाशिर्षाखाली 
वित्तीय वर्ष २०२३-२४ करिता ३६,सहायक अनुदाने (वेतन) साठी एकूण रुपये २६१.०८११ कोटी इतका 
निधी अर्थसंकल्पीत केलेला आहे. त्यापैकी वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय संनियंत्रण प्रणालीवर 
उपलब्ध करुन दिलेला रु.२५.१० कोटी इतका निधी जिल्हा परिषदांना वाचा मधील अनुक्रमांक २ च्या 
शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. आता जिल्हा परिषदांना पुढील वेतन अनुदान 
वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.९४/पापु-२३ 
शासन निर्णय:- 


सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा 
परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती अधिनियम, १९६१, च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने, (०१)(०५) 
नियमित आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५१८८१)” या लेखाशिर्षाखाली ३६, सहायक अनुदाने (वेतन) 
साठी या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये दर्शविल्यानुसार एकूण रुपये 
२६,९०,००,०००/- (अक्षरी रुपये सव्वीस कोटी नव्वद लाख फक्त ) इतके अनुदान संबंधित जिल्हा 
परिषदेच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांना मंजूर करण्यात येत आहे. 


२. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेले अनुदान शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या 
अटी व शार्तीच्या अधिन राहील. या शासन निर्णयासोबतच्या “विवरणपत्र अ” मध्ये दर्शविण्यात 
आलेल्या रकमांपेक्षा अधिक खर्च होणार नाही याची दक्षता सर्व संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी 
यांनी घ्यावी. तसेच सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च होईल याचीही 
दक्षता घेण्यात यावी. 


३. सदर शासन निर्णयान्वये तसेच यापूर्वी वितरित केलेल्या निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर केल्याची खात्री करुनच पुढील आवश्‍यक निधीची मागणी करण्याची दक्षता घेण्यात 
यावी. पुढील मागणीपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय निधी वितरीत केला जाणार नाही याची संबंधित जिल्हा 
परिषदांनी नोंद घ्यावी. तसेच झालेल्या खर्चाचा महालेखापाल कार्यालयाने नोंदविलेल्या खर्चाशी 
वेळोवेळी ताळमेळ घ्यावा. ताळमेळाचे काम प्रलंबित असल्यास पुढील निधी वितरीत करण्यात येणार 
नाही. शासनाद्वारे देण्यात येणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ECS द्वारे प्रदान करणे 
बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या व Offline ted 
वितरीत करण्यात येऊ नये. 


8. वितरीत केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य 
शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व 
अटी / शर्तीचे पालन करावे. 


प. या झासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेल्या लेखानुदानातून होणारा खर्च मागणी 
क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा 
परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, च्या 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.९४/पापु-२३ 


कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने, (०१)(०५) नियमित आस्थापना (अनिवार्य) 
(२२१५१८८१)” ३६ सहायक अनुदाने (वेतन) या ळेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन 
२०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


१; शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२ एप्रिल, 
२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारात तसेच बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध केलेल्या 
निधीच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. या परिपत्रकान्वये नमूद केलेल्या 
अटी व शातींची पूर्तता होत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५१११६५४३५५५२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
BALASAHEB - 
BABASAHEB. - 
HAJARE : 
(बाळासाहेब बा. हजारे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. विधानसभा / विधान परिषद, सर्व 
२. विभागीय आयुक्त, सर्व 
३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व 
४. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, सर्व 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता ) 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा) 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता) 
८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा ) 
९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१०.संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
११.अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, वांद्रे, मुंबई 
१२.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (व्यय-३ व अर्थ-१८) 
१३.कार्यासन पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
१४.निवड नस्ती कार्यासन पापु-२३ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.९४/पापु-२३ 


विवरणपत्र-अ 


शासन निर्णय क्रमांक बजेट-१४२३/प्र.क्र.९४/पापु-२३, दिनांक ११ मे, २०२३ सोबतचे सहपत्र 


मागणी क्रमांक वाय-२ "२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य 
(जिल्हा स्तर) (०१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या कलम १८३ अन्वये 
जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने(स्थानिक क्षेत्र) (09) (०५) नियमित आस्थापना (२२१५१८८१)" 
अ. | जिल्ह्याचे सन २०२३-२४ करीता या शासन या शासन निर्णयान्वये लेखाशीर्ष 
क्र. नांव निर्णयान्वये वितरीत २२१५१८८१ खाली वितरीत 
करावयाचे अनुदान करण्यात येत असलेले 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) एकूण अनुदान (अक्षरी रुपये) 
(व ? 2 8 
eae] ठाणे ७०००००० रूपये सत्तर लाख फक्त 
२ | पालघर ३०००००० रूपये तीस लाख फक्त 
3 | रायगड ६५००००० रूपये पासष्ठ लाख फक्त 
४ रत्नागिरी ९५००००० रूपये पंच्याण्णव लाख फक्त 
५ | सिंधुदुर्ग ५०००००० रूपये पन्नास लाख फक्त 
६ | नाशिक ७५००००० रूपये पंच्याहत्तर लाख फक्त 
। ७ | धुळे ६०००००० रूपये साठ लाख फक्त 
८ । नंदुरबार ५०००००० रूपये पन्नास लाख फक्त 
९ । जळगांव ८०००००० रूपये ऐंशी लाख फक्त 
१० अहमदनगर १५०००००० रूपये एक कोटी पन्नास लाख फक्त 
। ११ पुणे ९५००००० रूपये पंच्याण्णव लाख फक्त 
१२ | सातारा ११०००००० रूपये एक कोटी दहा लाख फक्त 
१३ | सांगली ७०००००० रूपये सत्तर लाख फक्त 
१४ | सोलापूर ९०००००० रूपये नव्वद लाख फक्त 
१५ | कोल्हापूर ११०००००० रूपये एक कोटी दहा लाख फक्त 
१६ औरंगाबाद ९५००००० रूपये पंच्याण्णव लाख फक्त 
90 | जालना ११०००००० रूपये एक कोटी दहा लाख फक्त 
१८ | परभणी ६०००००० रूपये साठ लाख फक्त 
१९ | हिंगोली ६०००००० रूपये साठ लाख फक्त 
२० | बीड ८५००००० रूपये पंच्याऐंशी लाख फक्त 
२१ | नांदेड ११०००००० रूपये एक कोटी दहा लाख फक्त 
२२ | उस्मानाबाद १००००००० रूपये एक कोटी फक्त 
२३ | लातूर ९५००००० रूपये पंच्याण्णव लाख फक्त 
२४ | बुलढाणा ६५००००० रूपये पासष्ठ लाख फक्त 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.९४/पापु-२३ 


24 | अकोला 4000000 रूपये पन्नास लाख फक्त 

२६ | वाशिम ६०००००० रूपये साठ लाख फक्त 

२७ | अमरावती १५०००००० रूपये एक कोटी पन्नास लाख फक्त 
२८ | यवतमाळ ८०००००० रूपये ऐंशी लाख फक्त 

२९ वर्धा ५०००००० रूपये पन्नास लाख फक्त 

३० । नागपूर ९०००००० रूपये नव्वद लाख फक्त 

३१ | भंडारा ६०००००० रूपये साठ लाख फक्त 

32 | गोंदिया ७०००००० रूपये सत्तर लाख फक्त 

33 । चंद्रपूर ६०००००० रूपये साठ लाख फक्त 

३४ | गडचिरोली ४०००००० रूपये चाळीस लाख फक्त 

एकूण २६९०००००० रूपये सव्वीस कोटी नव्वद लाख फक्त 


BALASAHEB BABASAHEB HAJARE 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


